RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १२५ ( ११ ) ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर १२ , २०२१ / आश्विन २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २ ९ १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम . 


7 


क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२५१ ( एल.बी .४६ ) -बी / रस्ते - ८. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने , हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग [ राज्य महामार्ग ( विशेष ) क्र .२ ] ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त महामार्ग ” असा करण्यात आला आहे . ) 
शिवमडका , तालुका हिंगणा ( जिल्हा नागपूर ) या गावापासून सुरु होणाऱ्या व राष्ट्रीय महामार्ग क्र .३ ( राम -३ ) वरील भिवंडी उपमार्ग , मौजे 
वडपे ( तालुका भिवंडी , जिल्हा ठाणे ) येथे संपणाऱ्या उक्त महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाच्या भागाकरिता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये 
( १ ९ ५५ चा ५५ ) ( यात यापुढील ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्रमांक खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .२४७ / रस्ते -८ , दिनांक ७ सप्टेंबर , २०१६ द्वारे महामार्ग प्राधिकारी म्हणून मुख्य अभियंता , महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांची नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 
उक्त महामार्गाकरिता महामार्ग प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला 
आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असलेल्या उक्त महामार्गाचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करण्यासाठी आवश्यक 
असल्याने महाराष्ट्र शासनामार्फत उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी खालील उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी संपादन करण्यात यावी अशी महामार्ग 
प्राधिकरण असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांनी महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली आहे ; 


2 


भाग चार -- ब -- २ ९ १ --- १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२१ / आश्विन २० , शके १ ९ ४३ 


2 


3 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन , उक्त महामार्ग प्राधिकरणाला , उक्त महामार्गाकरिता सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता संपादित करणे आवश्यक 
आहे , अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे ; 

ज्याअर्थी , आता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) व पोट - कलम ( ३ ) आणि कलम १७ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 

( एक ) उक्त जमीन हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग [ राज्य महामार्ग ( विशेष ) क्र .२ ] चे बांधकाम , 
देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी संपादित करण्याचा उद्देश घोषित करीत आहे ; 

( दोन ) अनुसूचीमध्ये संपादनाकरिता समाविष्ट असलेल्या उक्त जमिनीच्या जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून 
ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एकवीस दिवसांच्या आत हरकती व सूचना उपविभागीय अधिकारी किंवा 
प्राधिकृत अधिकारी , उपविभाग वर्धा , जिल्हा वर्धा यांचेकडे मागवित आहे . 

उपरोक्त कालावधीत उक्त जमिनीच्या मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना उपविभागीय 
अधिकाऱ्यांमार्फत विचारात घेण्यात येतील 

अनुसूची 
संपादित करावयासाठी उद्देशित असलेल्या जमिनीचे वर्णन 
तालुका : सेलू 

जिल्हा 


3 ; 


: वर्धा 


अ.क्र . 


गाव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


१०३ 


( २ ) 
धनोली मेघे 
धनोली मेघे 
धनोली मेघे 


२ 


१०४ / अ 


०.२४०० 


३ 


११० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ए . बी . गायकवाड , 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२१ / आश्विन २० , शके १ ९ ४३ 


3 


w 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th October , 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 


No.PPP - 2016 / CR - 251 ( L.B.46 ) -B / Road - 8. — Whereas , the Government of Maharashtra has 


- 


appointed the Chief Engineer , Maharashtra State Road Development Corporation Limited as the 
Highway Authority vide Government Notification , Public Works Department , No.PSP - 2016 / CR 
247 / Road - 8 , dated the 7th September 2016 , for the portion of the Hindu Hriday Samrat 
Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg [ State Highway ( Special ) N0.2 ] 
( hereinafter referred to as “ the said Highway ” ) , starting from Shivmadka village in Hingana 
Taluka ( District Nagpur ) and ending at Bhiwandi Bypass of National Highway Number 3 ( NH - 3 ) 
at Vadape ( Taluka Bhiwandi of District Thane ) of the said Maharashtra Prosperity Corridor , 
under the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) ; 


And whereas , the Maharashtra State Road Development Corporation Limited is the 
Highway Authority for the said Highway as provided in the proviso to section 4 of the said Act ; 


And whereas , the Maharashtra State Road Development Corporation Limited being the 
Highway Authority has requested the Government of Maharashtra that , the land mentioned in 
the Schedule appended hereto ( hereinafter referred to as " the said land ” ) , is needed for the 
building , maintenance , management or operation of the said Highway , being for the public 
purpose , be acquired by the Government of Maharashtra for the said Highway Authority under 
the provisions of the said Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that , the said land is required , 
for the public purpose to the said Highway Authority , for the public purpose to the said Highway 
Authority , for the said Highway , shall be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 15 read with 
sub - section ( 3 ) of said section 15 and section 17 of the Maharashtra Highways Act , and all other 
powers enabling in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , – 


( i ) declares its intention to acquire the said land for the building , maintenance , 
management or operation of the Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra 
Samruddhi Mahamarg [ State Highway ( Special ) No. 2 ] ; 


( ii ) invites objections and suggestions from the land owners or persons interested in the said 
land , whose lands are included in Schedule for acquisition , to the Sub - Divisional Officer or 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १२ , २०२१ / आश्विन २० , शके १ ९ ४३ 


Authorized Officer , Sub - Division , Wardha , District Wardha within twenty - one days from the date 
of publication of this notification in the Official Gazette . 


The objections and suggestions received from the land owners and persons interested in the 
said land within the aforesaid period will be considered by the Sub - Divisional Officer ; 


SCHEDULE 


Description of land intended to be acquired 


Taluka 


: Seloo 


District 


: Wardha 


Sr. No. 


Village 


Survey / Gat Number 


Area 
( Hectare Are ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
1 
2 


( 2 ) 
Dhanoli Meghe 
Dhanoli Meghe 
Dhanoli Meghe 


( 3 ) 

103 
104 / A 

110 


0.2400 


3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. B. GAIKWAD , 
Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


